नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील 
४० अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: ८ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-इपीडी-१००१/प्र.क्र.3१२/का.१४२१, 
दिनांक १३ मार्च, २००६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- निविआ- १७२०/ प्र.क्र.८०/ 
का.१४२१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 

दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१. 

शासन निर्णय:- 
नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध संदर्बाधीन अनु. क्र. येथील शासन 

निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- निविआ- 
१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, दिनांक २२ फेब्रुवारी,०२१ अन्वये नियोजन विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र "अ", "ब", "क", "ड़", "ई", "फ" व “ग” मध्ये 
दर्शविलेल्या एकूण ४० अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदर विवरणपत्रात दर्डविण्यात आलेली एकूण Yo पदे दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८. ०२. 
२०२२ पर्यंत सुरु ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत असून या ४० पदांवरील खर्च 
सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र- अ ते ग) दर्शविलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा 
व सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी सदर लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट, 
२०२१ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०८१७५५४८८९१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
c=IN, o=Government Of Maharas! htra, ou=Planning 


Tushar PUrUshottam ५५५०० कण 
Hirlekar eke iam 
सहपत्र: विवरणपत्रे (तु. पु. हिर्लेकर) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
२. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 
3. अधिदान व ळेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
६. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग (कार्या. वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, 
८. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र - अ 
(राज्य नियोजन मंडळ) 
पदाचे नांव पदांची संख्या लेखाशीर्ष 


लघुलेखक | एस - १५: ४१८००-१३२३०० ओ-७, ३४५१, 
उच्चश्रेणी) सचिवालयीन - आर्थिक 


२ शिपाई एस - १: १५०००-४७६०० सेवा १०१ नियोजन आयोग 


/ नियोजन मंडळ 
०१) नियोजन आयोग मंडळ 
(०१) (०१) नियोजन विभाग 
(दत्तमत / अनिवार्य) 
(३४५१०२०६) 
विवरणपत्र -ब 
(नियोजन विभाग (खुद्द) 


स्तर | पदांची संख्या | 


शिव्या उप सचिव एस - २५: ७८८००-२०९२०० i= क <i] ओ-७, ३४५१ 


विशेष कार्य एस - २०: ५६१००-१७७५०० सचिवालयीन - 
अधिकारी आर्थिक सेवा-०९०- 


र aeRO | १ | सचिवालय (०१ 


(निम्नश्रेणी) विभाग (दत्तमत / 
ळा a 
[ARs ३१६६०० ५२७० [ay (४0१०१८२ 
7 
a 
¢ [Rng |[एस_१:१५०००४७० [a 


एकूण 


विवरणपत्र -क 
(सत्यशोधन समितीसाठी) 


पदाचे नांव पदांची संख्या लेखाशीर्ष 


Ea अवर सचिव । एस- 23: ६७७००-२०८७०० शिळ लळा ओ-७, 3849, 
२ | कक्ष अधिकारी | एस- २०: ५६१००-१७७५०० i a | सचिवालयीन - आर्थिक 


लघुलेखक | एस - १६:४४९००-१४२४०० सेवा-०९०- सचिवालय- 
| peor 
annie 
(38490922) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र- ड 


(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) य माहिती पध्दती यासाठी) 
वेतन स्तर लेखाशीर्ष 


हि कक्ष अधिकारी एस - २०: ५६१००-१७७५०० ओ-३, 


सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
अधिकारी ६०-इतर कार्यक्रम 


३ एस - ६: १९९००-६३२०० ००१, रोजगार हमी 


८310) Sl 


(०१) रोजगार हमी 
योजना 

(०१) (०१) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 


विवरणपत्र - $ 


पदाचे नांव पदांची | लेखाक्ीर्ष 
Ey 
कक्ष अधिकारी | एस - 20: ५६१००-१७७५०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
— ६०-इतर कार्यक्रम 
सहायक कक्ष | एस- WW: ३८६००-१२२८०० ००१, रोजगार हमी योजना 
एकूण (०१) (09) रोजगार हमी योजना 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र- फ 
(संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी) 


पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची लेखाशीर्ष 


संख्या 

__१ |कक्षअधिकारी | एस- २०:५६१००-१७७५०० | १ | ओ-३, 

| 9 | १लफकतींमीण रोजगार 
3 एस - १४: ३८६००-१२२८०० 3 ६०-इतर कार्यक्रम 
४_ | लिपिक-टंकलेखक | एस- ६: १९९००-६३२०० | २ | ९०१, रोजगार हमी 
५_| लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | एस - १५:४१८००-१३२३०० [a | योजना 

9 एस - १५:४१८००-१३२३०० |. _१_ | (९१) रोजगार हमी 
fae राया 

pe eee! 


एकूण योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र ८०/का.१४२१, 
दिनांकः ८ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- ग 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशीर्ष 
संख्या 
हिं सह संचालक / अवर सचिव | एस - २३: ६७७००-२०८७०० ie ओ-७, 3849, सेक्रेटरिएट 
२ संशोधन सहायक एस - १४: ३८६००-१२२८०० ia आणिक WaT, oo- 
सचिवालय, (09) (09) 
3 सांख्यिकी सहायक एस - १०: २९२००-९२३०० २ | नियोजन विभाग 
(३४५१०१८२) 
एकूण ४ 


विवरणपत्र 


न. 
1. 


हड 
|... केन 


मम ममल 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


